विभागीय वन अधिकारी संवर्गातील 
अधिकाऱ्याची बदली... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : एमएफएस-२०२१/प्र.क्र.४५/फ-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ मे, २०२१. 


शासन आदेठा :- 


शासकीय कर्मचाऱ्याची बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कामे पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार विभागीय वन अधिकारी गट-अ (वरीष्ठ श्रेणी) संवर्गातील 
श्री.उदय चंद्रकांत ढगे यांची प्रशासकीय कारणास्तव खालील प्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव व सद्याची बदलीने पदस्थापना अभिप्राय 
पदस्थापना 
॥ . श्री.उदयचंद्रकांत ढगे विभागीय वन अधिकारी अधिनियम २००५ मधील कलम 
विभागीय व्यवस्थापक, (वन्यजीव-२ ) वन्यजीव विभाग, | ४ (४) व ४ (4) नुसार 
महाराष्ट्र वन विकास arc (रिक्‍त पदावर) 
महामंडळ ,नाशिक (प्रशासकीय कारणास्तव) 
(प्रतिनियुक्ती) 


२. श्री. उदय चंद्रकांत ढगे, न्यायालयीन प्रकरणांचा अनुभव विचारात घेऊन, संजय गांधी राष्ट्रीय 
उद्यान बोरीवली यांचे कार्यक्षेत्रातील खाजगी वनासंदर्भातील न्यायालयातील प्रकरणाचा पाठपुरावा 
करण्यासाठी श्री. ढगे यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत आहे. श्री.उदय चंद्रकांत ढगे 
यांचा अमरावती महसूल विभाग कायम राहील. 


३. सदर नियुक्ती / पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यास नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या 
जागी हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्याला नवीन नियुक्तीच्या जागी 
हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या 
दिनांकास हजर झाले, याबाबत संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी शासनास anil.dhas@nic.in या ई-मेल 
संकेतस्थळावर त्वरीत कळवावे. 


४. सदरहू बदली आदेशानुसार संबधित अधिकारी नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा 
कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारे असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून 
त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-२०२१/प्र.क्र.४५/फ-८ 


५. सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०५०६११३०१९९३१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Anil Niwrutti 1:07 नावा 


Dhas so agen 
(अनिल धस) 
कार्यासन अधिकारी 
महसूल व वन विभाग. 
प्रति, 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 


AD 


) 

) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ,नागपूर 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), नागपूर 

) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर. 

) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


CC AN 


o~ 


4 


xn 


मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक ), यवतमाळ/ ठाणे 

प्रादेशिक व्यवस्थापक, एफ.डी.सी.एम. लि.,नाशिक wear नाशिक. 

८) संचालक तथा वनसंरक्षक,संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान,बोरीवली,मुंबई 

९) विभागीय व्यवस्थापक, वन प्रकल्प विभाग, एफ.डी.सी.एम. लि, पश्चिम नाशिक. 

१०) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई / नागपूर 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ/ठाणे 

१२) मा.राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 
) 
) 
) 


S 


१३) प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक 
१४) संबंधित अधिकारी (अप्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत) 
१५) निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


